महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, 
मुंबई या कार्यालयातील महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), 
गट-क व गट-ड या संवर्गातील 
नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील रिक्त पदे 
भरण्याकरिता निवड समितीची पुनर्रचना 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२०२०/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 

१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्र.समिती-२०१३/प्र.क्र.9/२०१३/भाषा-१, 
दि.१६.०९.२०१३ 

२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्र.समिती-२०१४/प्र.क्र.9४/२०१४/ भाषा-१, 
दि.१८.०७.२०१४ 

३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्र.समिती-२०१६/प्र.क्र.१८१/आस्था-२, 
दि.१३.१०.२०१६ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय,क्र.प्रानिमं-१२१६/प्र.क्र.६५/१६/१३-अ, 
दि.१३.०६.२०१८ 


शासन निर्णय - 


वरील अनुक्रमांक ३ नुसार निवड समिती गठीत/पुनर्रचित करण्यात आली आहे. बदललेल्या 


परिस्थितीत तसेच वरील संदर्भ ४ नुसार निवड समितीच्या गठनाविषयी शासनाचे सुधारित आदेशा 


विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


कक्षेबाहेरील सरळसेवेच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील रिक्‍त पदे 


भरण्याकरिता निवड समितीची खालीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः समिती-२०२०/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ अध्यक्ष 


२. श्री. अ. वा. गिते, भाषा उप संचालक (विधि),भाषा संचालनालय  अ.जा./अ.ज./इमाव 


प्रवर्गाचे प्रतिनिधी 
३. श्रीमती वंदना जैन, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी 
४. मराठी भाषा विभागातील अवर सचिव (आस्थापना) सदस्य 
५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ सदस्य सचिव 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळसेवेच्या कोट्यातील सदरच्या संवर्गातील 


रिक्‍त पदे भरताना भरती प्रक्रीयेमध्ये संदर्भ ४ येथील शासन निर्णयातील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी. 


हा शासन निर्णय वरील संदर्भ ४ येथील शासन निर्णयानुसार व सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९/२०/१३-अ, दि.२८.१०.२०२० अन्वये केलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२०१२२४१६५७००७१३३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANGESH 


MANG ESH PARSHURAM KUDTARKAR 


DN: CN = MANGESH 


PARSH U RA PARSHURAM KUDTARKAR, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 


M GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


KUDTARKAR cate: 2020.12.30 14:12:47 
+05'30' 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
) अवर सचिव, (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई Yoo ०२५ 
) 
) 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५ 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः समिती-२०२०/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१३-अ, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) श्री. अ.वा. गिते, भाषा उपसंचालक (विधि), भाषा संचालनालय, मुंबई. 
९) श्रीमती वंदना जैन, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


